राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र पुरस्कृत 
योजना राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियानाकरीता सन २०१७-१८ करीता केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २२१० Foxo केंद्र हिस्सा) 
(लेखाशिर्ष २२१० 5८६३ राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- ३१मार्च, २०१८. 
वाचा - 

१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.७५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७.. 
2) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.९४ / अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७ व 

०६/०२/२०१८. 
३) आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारचे पत्र क्र.एल-१९०१६/१/२०१७-॥५॥-॥५, 

दि.२७.११.२०१७ (दोन पत्रे) 
४) आदिवासी विकास विभागाचा समक्रामांकीत शासन निर्णय दि.२४/१०/२०१७ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.राआअ-२०१७/प्र.क्र.५८६/आ-७. 


शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (09) (०>) राष्ट्रीय 
नागरी आरोग्य अभियान (केंद्र हिस्सा), ( २२१० 5७४७ ), ३१ -सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१९१८.१० SRA इतका व (०१) (०४ राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा), ( 
२२१० 7८६३), ३१ -सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाळी रु.१२७७.९९ लक्ष निधी 
अर्थसंकल्पित आहे. यापैकी रु.४७३.०० लक्ष इतका केंद्र हिस्स्याचा निधी संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केले आहेत. 


२. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान योजनेकरीता रु. १६७.०० लक्ष निधी संदर्भ क्र. 
3 येथील दोन पत्रांन्वये वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार (०१) (०३) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियान (केंद्र हिस्सा), ( २२१० Foy ), 39 -सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाली रु. 
१६७.०० लक्ष (एक कोटी सदुसष्ठ लाख रुपये) इतका निधी व समरुप राज्य हिस्सा (०१) (०४) राष्ट्रीय नागरी 
आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा), (२२१० 5८६३), ३१ -सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या HBTS अंतर्गत 
रु.१११.३३ लक्ष (एक कोटी अकरा लाख तेहत्तीस हजार रुपये) इतका निधी या योजनेचे प्रशासकीय प्रमुख 
म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


४. विभाग प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्राकरिता (52) उपलब्ध करुन दिलेली 
तरतूद wad आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व आदिवासी क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्राबाहेर (01572) HIS तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात 
यावी. 

६. सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ व क्र. २ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803282058039624 असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ Digitally signed by Ravindra 
Ra Vi a d ra Digambarrao Aute 
वि DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 
D | g am b alrrao o=Tribal Development Department, 
ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A ute Date: 2018.03.31 13:12:19 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


—O 


) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य 

) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 


Cc wv 


Cc 
ae 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
अधिदान व लेखधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


£58) 


9 


won 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 
११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 


१२) कार्यासन अधिकारी (का.क्र. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


